राज्यात प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील 
कलावंताच्या माध्यमातून कोविड-१९ 
संसर्गाविषयी जाणीव जागृती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-८२२१/प्र.क्र.९९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :५ मे, २०२१ 


वाचा :-१) संचाळक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय, गुंबई यांचे पतर कर. 
सांकासं /८८९/२०२१, दि. ३० एप्रिल, २०२१ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात कोविड-१९ चा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनामार्फत विविध प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. सदरचा संसर्ग रोखण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी १ 
त्यानुषंगाने करण्यात येणारे लसीकरण याबाबत राज्यातील प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील 
कलायंताच्यारे समाजात जाणीच जागृती करण्याची बाब शासनाच्या पियाराधीन होती. 


शारसान निर्णय :- 

राज्यातील कोविड-१९ चा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी व 
त्यानुषंगाने करण्यात येणारे लसीकरण याबाबत प्रत्येक जिल्हयात प्रयोगात्मक कलेच्या 
क्षेत्रातील कलावंताव्दारे जाणीव जागृती करणे यासाठी रु.५,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये पाच 
कोठी wee) इतक्या निधीस या शासन निर्णयाद्वारे गान्यता देण्यात येत आहे. 
२. wee जाणीव जागृतीचे कार्यक्रम विविध लोककला प्रकारातील लोककलावंत, 
प्रयोगात्मक कला सादर करणाऱ्या कलाकारांकडून करण्यात येतील 


३. जाणीव जागृतीसाठी निवडण्यात येणारे विषय :- 

कोरोनाविषयक जाणीव जागृतीसाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कमीत कमी व्यक्‍तीच्या 
उपस्थितीत लग्नसमारंभ, कमीतकमी व्यक्तींच्या उपस्थितीत धार्मिक बाबी, सण-उत्सव, प्रथा 
परंपरा, कार्यक्रम, महोत्सव यांचे आयोजन, मास्कचा वापर, हात धुणे, वृद्ध व्यक्‍ती व लहान 
बालकांची काळजी, शासनाची कोरोना विषयक नियमावली, लसीकरण इत्यादी विषय ata 
स्थानिक परिस्थिती व आवश्यकतेनुसार जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकार्‍यांकडून सुचविण्यात आलेल्या विषयांवर कलाकारांनी आपापल्या कलेतून जाणीव 
जागृती करायची आहे. 


४. कलाकारांची निवड :- 

या जाणीव जागृती कार्यक्रमासाठी कलाकारांची निवड संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचालनाय, मुंबई हे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या मदतीने करतील. याकरीता 
संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक कलाकारांना प्राधान्य देण्यात येईल. जिल्हानिहाय निवडलेल्या 
कलाकारांच्या याद्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना 
उपलब्ध करुन दिल्या जातील. सदर जाणीव जागृती कार्यक्रमांचे सनियंत्रण संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमार्फत करण्यात येईल. 


५. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा सहभाग :- 

कोरोना विषयक जनजागृती कार्यक्रमांचे सनियंत्रण संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालील स्थानिक समितीमार्फत करण्यात येईल. ही समिती या कार्यक्रमावर देखरेख व 
नियंत्रण ठेवेल. माहिती व जनसंपर्क विभागाचे संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांचा समितीत 
समावेश असेल, जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी या मोहिमेत समन्वयकाचे काम करणे अपेक्षित 
आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाकडून प्राप्त झालेल्या कलाकारांच्या यादीतील 
कलाकारांचे जिल्ह्यात आवड्यकतेनुरार व आवश्यक त्या ठिकाणी कार्यक्रम घेण्याचे अधिकार 
जिल्हाधिकार्‍यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 


६. कार्यादेश व कलाकार मानधन अदा करणे:- 

संच]लक, संस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्याकडून किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकाऱ्यांकडून कलाकारांना कार्यादेश निर्गमित करण्यात येतील. कार्यक्रम संपन्न 
झाल्यानंतर जिल्हा सनियंत्रण समितीच्या शिफारशीनुसार संचालक, सांस्कृतिक कार्य 
संचालनालय यांच्याकडून कलाकारांच्या खात्यात मानधन जमा करण्यात येईल. 


७. प्रमाणित करणारे प्राधिकारी :- 

ग्रामीण भागात ग्रामगंचायत स्तरावर समूह स्वरूपात किंवा एकल स्वरूपात कार्यक्रम 
सादरीकरण झाल्यानंतर गावातील जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापक / ग्रामसेवक / 
तलाठी यांनी कार्यक्रम संपन्न झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र कलाकारास देणे आवडयक wile. 
सदरील प्रमाणपत्र हेच मानधन मागणीपत्राबरोबर जोडावे लागेल. 

शहरी भागात समूह स्वरूपात किंवा एकल स्वरूपात कार्यक्रम सादरीकरण झाल्यानंतर 
रांबंधित गहानगर पालिका क्षेत्रांत वार्ड ऑफिसर यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी / 
नगरपालिका क्षेत्रांत मुख्याधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी / तलाठी यांनी कार्यक्रम 
संपन्न झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र कलाकारास देणे आवड्यक राहील. सदरील प्रमाणपत्र हेच 
मानधन मागणीपत्राबरोबर जोडावे लागेल 
८. कलाकार मानधन :- 


कोविड-१९ संसर्ग प्रतिबंध व लसीकरण या जाणीव जागृती कार्यक्रमासाठी पुढीलप्रगाणे 
मानधन देय राहील:- 
4) ॥सुदेव, बहुरूपी इ. एकल कलाकारास 
मानधन प्रती कलाकार देय राहील. एक] दिवसात एकल कलाकाराने किमान ७ सादरीकरण 
करणे अपेक्षित आहे. एका एकल कलाकारास जारतीत जास्त दहा दिवस कार्यक्रम देता 
येतील. म्हणजेच एका एकल कलाकारास एकूण जास्तीत जास्त पाच हजार रुपये मानधन गिळू 


स एका दिवसासाठी जास्तीत जारत रुपये पाचशे 


शकेल. 

र) दोन किंवा तीन कलाकारांच्या समूहास रोज कमीत कमी चार सादरीकरण करणे 
आवश्यक राहील. समूहातील प्रत्येक कलाकारांना प्रति कार्यक्रम पाचे रुपये इतके मानधन 
देय राहील. एका सगूहास जारतीत जारत दहा कार्यक्रम सादर करता येतील, 

३) प्रत्येक जिल्ह्यात जाणीव जागृतीपर कार्यक्रमांमध्ये सहगागी होणाऱ्या कलाकारांची 
कमाल मर्यादा ३०० इतकी असेल. विषयांकित जाणीव जागृतीपर कार्यक्रम सादर करताना 
नाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटीं व नियमांचे तंतोतंत पालन करणे संबंधित 
कलाकारांना बंधनकारक राहील. सदर जाणीव जागृतीचा प्रचार व प्रसार करतांना कोणावरही 
टीका होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबतची जबाबदारी सादरकर्त्या कलाकारांवर राहील. 

४) या प्रयोजनाथं प्रत्येक जिल्ह्याला एकूण खर्चाची मर्यादा रू.१३.५० लाख इतकी राहील. 


शासन 


९. याप्रकरणी होणारा खर्च विभागाचे मुख्य लेखाशिर्ष, मागणी क्र. झेड डी-२, २२०५, कला 
व संस्कृती, पंचवार्षिक योजना, राज्य योजनांतर्गत योजन (०२) (०२) राज्य, नृत्य, नाट्य, तमा३॥ 
व संगीत गहोत्सव (२२०५ १५०७-५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली रान २०२१-२२ या वित्तीथ 
वर्षात उपलबध होणाऱ्या निधीतून करण्यात येईल, 


qo, रादर झासन निर्णय महाराष्ट्र शारानाच्या ७॥॥७५-॥ाह्ाहालेझषापी8.घ० ताया 
WI २०२१०५०५१५४८४१३५२३ 


संकेत्स्थळाचर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांके' 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
गहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत आवड्यक त्या कार्यवाहीसाठी, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र्‌ राज्य यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री (सांस्वृशिक कार्य), यांचे खाजगी राचिव, गंत्राळय, Yas ३२ 


४. मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे खाजगी attra, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

६. अप्पर मुख्य सचिव (महसुल व वन विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

७. अप्पर मुख्य संचिव (गृह विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मत्रालय, मुंबई ३२ 

८. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

९. अप्पर गुख्य राचिव (नियोजन विभाग ) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१०.प्रधान सचिव ( नगर विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११.प्रधान सचिव ( ग्राम विकास विभाग ) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१२.सचिव ( सांस्कृतिक कार्य विभाग ) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१३.उप राचिव ( सां.का, ४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे ela सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१४. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१५, संवालक, सांस्कृतिक कार्य रांचालनालय, मुंबई 

१६. जिल्हाधिकारी सर्व 

१७. महानगर पालिका आयुक्त सर्व 

१८.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व 

१९. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपालिका सर्व 

20, जिल्हा माहिती अधिकारी सर्व 

२१.गहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२२.महालेरबापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२३ गहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२४.गहालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२७.निवड नरती, सां.का.४ 


